सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून कारागृह उद्योगाचा 
विकास करणे अंतर्गत यंत्रसामग्री व साधनसामग्री 
खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 


वाचा 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०१५. 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
कारखाना/वायो/६३१७/कक्ष-७ दिनांक २२.०६.२०१५. 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक १७.०४.२०१५. 


शासन निर्णय 


राज्यातील खालील कारागृह उद्योगाचा विकास करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर 
तरतुदीमधून रुपये १५.५८ लक्ष (रुपये पंधरा लक्ष ASIA SR फक्त) इतकी रक्कम अर्थसंकल्पित 


करण्यात आली आहे. सदर खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. अपर 


पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू उपकरणांची खरेदी 


ई-निविदा पध्दतीने विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 


राज्यातील कारागृह उद्योगाचा विकास करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री / मशिनरी 


अ. कारागृहाचे नाव यंत्र सामग्रीचे नावे | किंमत प्रती नग | मशिनची | रक्कम रपये 
क्र रुपये संख्या 
१ | येरवडा मध्यवर्ती डबल डेक १,३८,९७७/- १ १,३८,९७७/- 
कारागृह, पुणे ईलेक्ट्रीक ओव्हन 
वॉशिंग मशिन २,१३,२१०/- | a | २,१३,२१०/- 
२ | कोल्हापूर मध्यवर्ती आरा मशिन सेट ८,२८,६७५/- १ ८,२८,६७५/- 
कारागृह 
३ | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह | स्पायरल मिक्सर ३,१२,०००/- १ ३,१२,०००/- 
वेल्डींग मशिन ११,०००/- १ ११,०००/- 
४ । ठाणेमध्यवर्ती कारागृह | पर्नवायडिंग मशिन ५४,०००/- | 9 | ५४,०००/- 
एकूण & | १५५७,८६२/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 


2. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग- 
दोन, अनुक्रमांक-४, नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. यावरील होणारा खर्च सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६- तुरुंग (००) (०६) कारागृह उद्योगाचा विकास (२०५६ ००६२) ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री या 
लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीत बदल होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्याची आव्यकता नाही. राज्यातील कारागृह उद्योगाचा विकास करण्यासाठी लागणारी 
यंत्रसामुग्रा/मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये १५.५८ लक्ष (रुपये पंधरा लक्ष ASMA SR फक्त) इतक्या 
रकक्‍्कमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-२०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दिनांक 
१७.०४.२०१५ नुसार Wo % रक्‍कम म्हणजेच रु. १०,९०,६०० लक्ष ( रुपये दहा लक्ष नव्वद हजार 
सहाशे फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०१४१५१०३४३४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


= Pawara 
J ays | N Q |. DN: CN = Jaysing L Pawara, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


P aWwa [ a OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.10.15 12:14:30 
+05'30' 
(ज. ल. पावरा) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, 
७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 


«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पूणे, 

© कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

७ कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पूणे, कोल्हापूर, नागपूर, ठाणे, 

«७ अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

© अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

७ निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


